नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्यातील इतर 
जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची प्रमुख 
जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.९४/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १० जुले, २०१९. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचे पत्र 
जा. क्र./का.५/साबांप्राविना/रस्ते दर्जोत्नरत/ता.सिन्नर/३२४५/२०१९. 
दि.२१/०६/२०१९. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांनी संदर्भाधिन 
पत्रान्वये नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्‍यातील इतर जिल्हा मार्ग व ग्रामीण मार्ग रस्त्यांची 
प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, नाशिक यांनी सदर रस्ता Salad करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील वाहतुक वर्दळ व गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर 
तसेच जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेता सदर रस्ता प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, नाशिक यांचा ठराव विचारात घेऊन नाशिक जिल्ह्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत 
करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र. | प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावयाची | दर्जोन्नती 
क्रमांक व एकूण नंतरचा 
लांबी लांबी क्रमांक 
(कि.मी) 
पांगरी (राष्ट्रीय महामार्ग इतर जिल्हा मार्ग | ०/००ते १०/०० | ४५.६०० | प्रमुख जिल्हा 
१६०) पासून मिळसागरे हाहा | क्रमांक-३६ १०.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-१६३ 
पूतळेवाडी रामपूर उज्जेनी | इतर जिल्हा मार्ग | o/ood १९/६०० 
वडांगळी निमगांव (सिन्नर) क्रमांक-३९ १९.६०० कि.मी. 
गुळवंच मुसळगांव मनेगांव 


पाटोळे प्रजिमा १११ ळा 
मिळणारा रस्ता. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.९४/नियोजन-२ 


इतर जिल्हा मार्ग | ०/००ते १६/०० 
क्रमांक-१६८ १६.०० कि.मी. 
सांगवी (प्रजिमा १११) पासून | इतर जिल्हा मार्ग | ०/००ते २०/२००| ३४.०० । प्रमुख जिल्हा 
दहीवाडी शाहा मिरगांव क्रमांक-१६६ २०.२०० कि.मी. | कि.मी. | मार्ग-१६४ 
माळढोण कहानंदवाडी इतर जिल्हा मार्ग | ०/००ते ९/५०० 
रा.मा.३५ क्रमांक-३७ ९.५०० कि.मी. 
इतर जिल्हा मार्ग | १३/८००ते 
क्रमांक-१६७ १८/१०० 
४.३०० कि.मी. 
राष्ट्रीय महामार्ग ६०पासून ग्रामीण मार्ग ०/०० ते ३/५०० | २०.०० | HARE जिल्हा 
मनेगांव रामनगर क्रमांक-११७ ३.५०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-१६५ 
रामोशेवाडी धुळवड ग्रामीण मार्ग ०/०० ते ५/०० 
सोनेवाडी ते देवांशीबाबा क्रमांक-७७ ५.०० कि.मी. 
मंदीर रा.मा.३२ ला ग्रामीण मार्ग ०/००ते १०/०० 
मिळणारा रस्ता. क्रमांक-६१ १०.०० कि.मी. 
ग्रामीण मार्ग ०/०० ते १/५०० 
क्रमांक-२४२ १.५०० कि.मी. 
एकूण ९९.६०० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ नाशिक जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा 


मार्ग दर्जाच्या रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ९९.६०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी 
(४०२०.७६०--९९.६००) म्हणजेच ४१२०.३६ कि.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 


लांबीत ७९.६०० कि.मी. ने घट होऊन एकूण लांबी (२११९.३३०-७९.६००) म्हणजेच २०३९.७३ 
कि.मी. इतकी तसेच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २०.०० कि.मी. ने घट होवून एकूण लांबी 
(१०६३३.३५०- २०.००) म्हणजेच १०६१३.३५ कि.मी. इतकी होईल. 


तसेच उपरोक्त रस्त्यावर प्रधानमंत्री ग्रामसडक/ मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजना व इतर 
योजनेतुन ज्या लांबीत काम पूर्ण झालेले किंवा प्रस्तावित असेल अथवा झालेल्या कामाचा दोष 
दायित्व कालावधी Bran असेल अशा लांबीवर अर्थसंकल्पीय कामे किंवा इतर कोणत्याही 


योजनेअंतर्गत कामे प्रस्तावित करण्यात येणार नाहीत व सदर रस्त्याकरिता नव्याने भूसंपादन 
करण्यात येणार नाही. या अटी शार्तीस अधिन राहुन रस्ते दर्जोन्नती करण्यास मंजुरी देण्यात येत 


आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०१९/प्र.क्र.९४/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आळा असून त्याचा संकेताक २०१९०७१०१६५९२५९११८ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
fa S h a Nn DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f8c 
ti 


Vinayakrao Patil sass 
(प्रशांत पाटील) 
अवर सचिव (नियोजन), महाराष्ट्र शासन. 


१) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, नाशिक (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

२) विभागीय आयुकत, नाशिक. 

३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल 
करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर कराव) 

४) जिल्हाधिकारी, नाशिक. 

५) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक. 

६) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, (पूर्वी नाशिक. 

) 
) 
) 


७) संचालक, माहिती व जनसंपर्क GAAS, मंत्रालय, मुंबई 
८) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
९) निवडनस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


